राज्य योजना सन 202-202 

हक्‍क व विशेषाधिकार निर्धारीत करणे-राष्ट्रीय 
उद्याने आणि अभयारण्य परिसरातील गावांचे 
पुनर्वसन (२४०६-२२४१) अंतर्गत चालू बाब प्रस्ताव. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : डब्ल्यूएलपी- ०८.२१/प्र.क्र. १८१/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : १४ डिसेंबर, २०२१. 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक ०६.०४.२०२१ 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक २४.०६.२०२१ 
३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक १४.१०.२०२१ 
४. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक : कक्ष-२२(६) 
/यो/प्र.क्र.५० (२१-२२)/२२८९/२१-२२, दिनांक ०७.१२.२०२१. 
प्रस्तावना :- 
सन 2029-2022 आर्थिक वर्षाकरिता sep व विशेषाधिकार निर्धारीत करणे-राष्ट्रीय 
उद्याने आणि अभयारण्य परिसरातील गावांचे पुनर्वसन (२४०६-२२४१) या लेखाशिर्षाअंतर्गत एकूण 
रु. ४०००.०० लक्ष नियतव्यय मंजूर व अर्थसंकल्पित करुन दिलेला आहे. 
२. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ चे परिपत्रकान्वये सन 2029-2022 मध्ये हक्क व विशेषाधिकार 
निर्धारीत करणे-राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्य परिसरातील गावांचे पुनर्वसन (२४०६-२२४१ या 
लेखाशिर्षाअंतर्गत विभागामार्फत रु. १०००.०० लक्ष निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. 
३. संदर्भ क्रमांक ४ च्या पत्रान्वये प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांनी हक्क व विशोषाधिकार निर्धारीत करणे-राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्य परिसरातील गावांचे 
पुनर्वसन (२४०६-२२४१) या योजनेतंर्गत मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाकरीता रू. ९८९.३२ लक्षचा प्रस्ताव 
शासन मान्यतेसाठी सादर केला असून त्या अनुषंगाने शासनाने पुढील निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाचे संदर्भ क्रमांक १, २ व ३ चे परिपत्रक विचारात घेता व प्रधान मुख्य वनसरंक्षक 
(वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्रमांक ४ च्या पत्रान्वये केलेली निधीची मागणी 
लक्षात घेऊन हक्क व विशेषाधिकार निर्धारीत करणे-राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्य परिसरातील 
गावांचे पुनर्वसन (२४०६-२२४१) या लेखाशिर्षांतर्गत खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे रु. ९८९.३२ 
लक्ष इतका खालील अटी व शतींचे अधिन राहून वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत 
आहे: (रु. लाखात) 
उद्दिष्ट शिर्ष सदरच्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करावयाचा निधी 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०८.२१/प्र.क्र. १८१/फ-१ 


र 


प्रस्तावीत खर्च:- लेखाशिर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, ०२ पर्यावरणीय वनीकरण व 
वन्यजीवन, ११० वन्यजीवांचे संवर्धन (००) (११) हक्‍क व विशेषाधिकार निर्धारीत करणे- 
राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्य परिसरातील गावांचे पुनर्वसन (राज्य) (२४०६-२२४१) या 
लेखाशिर्षामधील ५०-इतर या उदिष्टांतर्गत सन २०२१-२२ मध्ये अर्थसंकल्प वितरण 
प्रणालीद्वारे उपलब्ध होणा-या अनुदानातून खर्च करण्यात यावा. 
वितरीत केलेला निधी शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेत विहीत केलेल्या मर्यादेत, 
प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून, प्रचलित धोरण व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत 
केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या अनुषंगाने 
खर्च करण्यात यावा. 
सदरच्या खर्चाच्या अनुषंगाने आवश्‍यक असलेले लेखे व्यवस्थित/अचूक ठेवण्याबाबत 
दक्षता घ्यावी. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी शासन मान्यतेसाठी 
सादर केलेल्या प्रस्तावातील बाबींची निकड लक्षात घेवून अर्थसंकल्प अंदाज, वितरण व 
सनियंत्रण प्रणाळीवर (बीम्स) वर उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत निधी वाटप करावा. 
वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे व वित्त विभाग, शासन 
परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक ०६.०४.२०२१, वित्त विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४.०६.२०२१ व वित्त 
विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक १४.१०.२०२१ चे 
काटेकोर पालन करावे. 
सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 


दिनांक २४.०६.२०२१ व वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक १४.१०.२०२१ ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११२१४१११९०४७७१९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SIDDESH TUKARAM SAWARDEKAR 


(सिध्देश सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, मेळघाट, अमरावती. 


. महालेखापाल१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षण), मुंबई/नागपूर. 
. ब-१, फ-२,फ-१ कार्यासन (निवडनस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


